बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) 
अधिनियम, २०१५ अंतर्गत पटेल बहुउद्देशीय 
शिक्षण संस्था संचलित नॅशनल शिशुगृह 
कोंढाळी, नागपुर या विशेष दत्तक संस्थेची 
मान्यता रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.९०/का-०८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक-०२ ऑगस्ट, २०२२. 


१. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ 
२. महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८. 
३. महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-४)/का-०८, 
दि.६/५/२०२० 
४. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संस्था तथा आयुक्‍त, महिला व बाल विकास 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्र.म.रा.बा.सं.सं./सारा/२०२२/५७७ 
दि.२५/०५/२०२२ 
शासन निर्णय :- 
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ व महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची 
काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ मधील तरतुदीनुसार पटेल बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था संचलित 
नॅशनल RAPE कोंढाळी, नागपुर या विशेष दत्तक संस्थेस संदर्भाधीन H.3 येथील शासन निर्णयातील 
परिशिष्ट-अ मधील अनुक्रमांक २७० अन्वये देण्यात आलेली मान्यता या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात 
येत आहे. 
२. उपरोक्त शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सदर संस्थेचे Bape बंद करण्याबाबतची आवश्‍यक 
कार्यवाही करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांची राहील. 
३३ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०८०२१२१०४०९६३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Nilesh Janardan Patil 
DN: shtr 


Nilesh = a 
Janardan Patil & 


(डॉ. निलेश ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.९०/का-०८ 


मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 


४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई 

. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

. 
qo. 


सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिळा व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उपायुक्‍त (बाळ विकास), महिला व बाळ विकास sya sa, 


११. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 
१२.सर्व जिल्हा महिळा व बाल विकास अधिकारी. 

१३.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


